महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ 
मधील विशेषज्ञ संवर्गातील “वैद्यकीय अधिकारी 
CARAT व गुप्तरोग” या पदाची 
दि.०१.०१.२०२१ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येसूची-२६२१/प्र.क्र.५७/सेवा 2 
गो. ते. रुग्णालय आवार, संकुल इमारत, दहावा मजला, मंत्रालय, 
मुंबई- ७०० ००१ 
दिनांक : १४ फेब्रुवारी, २०२२ 


संदर्भ - 
१) शासन परिपत्रक, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्र.ज्येसूची-२६२१/प्र.क्र.५७/सेवा-२ ,दि.०२.०३.२०२१. 
२) महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावली, २०२१. 

झासन परिपत्रक - 


महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ मधील विशेषज्ञ संवर्गातील “वैद्यकीय अधिकारी (चर्मरोग व 
गुप्तरोग)” (वेतनस्तर एस-२३ : ६७७००-२०८७००) या पदावर कार्यरत अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०२१ रोजीची 
अंतरिम ज्येष्ठता सूची संदर्भाधीन दि.०२.०३.२०२१ च्या शासन परिपत्रकानुसार प्रसिद्ध करण्यात आली होती. 
सदर ज्येष्ठतासूची संदर्भात कोणतेही आक्षेप, हरकती व त्रुटी शासनास प्राप्त झालेल्या नाहीत. त्यानुसार 
महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ मधील विशेषज्ञ संवर्गातील “वैद्यकीय अधिकारी (वर्मरोग व गुप्तरोग)” 
या पदावर कार्यरत अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०२१ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता सूची सोबतच्या विवरणपत्र-अ नुसार 
प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. 


२. सदर ज्येष्ठतासूची महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावली, २०२१ मधील तरतुदीनुसार 
तयार करण्यात आलेली आहे. 


३. सदर ज्येष्ठतासूची पदोन्नतीचे आरक्षण रद्द करण्यासंदर्भातील मा. उच्च न्यायालयाने याचिका 
क्र.२७९७/२०१५ मध्ये दि.०४.०८.२०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयाविरूद्ध राज्य शासनाने मा. सर्वोच्च न्यायालयात 
दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या न्यायनिर्णयाच्या अधीन राहून प्रसिद्ध करण्यात 
येत आहे. 


छ. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून, त्याचा संकेताक २०२२०२१४१२१९२०७७१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Chandrakant Haridas Wade 
m 


C h k DN: ment of Maharashtra, ou=Social Justice & Special 
Vandarakan hs restalcade=a00030, -MahotsH 
2.5. 
क e3al र, 
serialNumber=9474e7 143b2bc3fd96e8d7bf07d1ce5 1de8461d4c34aele 
Haridas Wade sien enh seep a 


laharashtra, 
'3bc92b24a171080ebd81893480c90bedd57685eaIc 

3 

Date: 2022.02.14 17:58:12 +05'30' 


(चंद्रकांत ह. वडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येसूची-२६२१/प्र.क्र.५७/सेवा-२ 


३. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अ. व प्र.), मुंबई. 

४. उपसंचालक, आरोग्य सेवा (सर्व मंडळे) 

५. जिल्हा हल्य चिकिस्तक, सामान्य रूग्णालय (सर्व) 

६. संबंधित अधिकारी (संचाळक, आरोग्य सेवा यांच्यामार्फत) 
७. निवडनस्ती (सेवा-२) 


KKKKKKK 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


विवरणपत्र- अ 


शासन परिपत्रक, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्र. ज्येसूची-२६२१/प्र.क्र.५७/सेवा-२, दिनांक १४.०२.२०२२ सोबतचे विवरणपत्र- अ 


१, 


२. वेतनश्रेणी - वेतनस्तर एस-२३: ६७७००-२०८७०० 


३. दि.०१ जानेवारी, २०२१ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची 


संवर्गाचे नाव - विशेषज्ञ संवर्गातील “वैद्यकीय अधिकारी (चर्मरोग व गुप्तरोग)” 


नियम विशेषज्ञ संवर्गातील नियुक्तीचा | जन्म दिनांक प्रवर्ग नियम ३(२)(ओ) ज्येष्ठता सेवानिवृत्ती शैक्षणिक शेरा 
३(२)(बो अधिकाऱ्यांचे नाव मार्ग नुसार संवर्गात दिनांक दिनांक अर्हता 
नुसार (सरळसेवा/ नियुक्तीचा | मूळ जात प्रत्यक्ष रूजू 
नुसार saat a प्रवर्ग त्यक्ष रूजू 
जेष्ठता 64, दिनांक 
क्रमांक 
(१) (२) (३) (8) (4) (६) (७) (¢) (8) (१०) (११) 
ह्म डॉ. इंद्रकुमार वसंत शिदे पदोन्नती ०३.१२.७० खुला a 90.99.90 90.99.90 39.92.26 | डी.व्ही.डी. 
२ | डॉ. सुनिलश्यामलाल बन्सी पदोन्नती ०६.०२.६४ अ.जा. a 93.99.90 93.99.90 39.04.23 । डी.व्ही.डी. 
(६० वर्षे) 
3 | डॉ. (श्रीमती) अंजली विवेकानंद | पदोन्नती ०४.०२.७१ खुला शि ०९.१२.१० ०९.१२.१० २८.०२.२९ | डी.व्ही.डी. | उशीरारूजू 
मोहोळकर (डोईफोडे) 
४ | डा. सुधीर गोपाळराव बक्षी पदौन्नती ०१.१०.६७ खुला | ०१.०१.११ ०१.०१.११ 30.08.24 | डी.व्ही.डी. | उशीरारूजू 


KKKKKKKKKKEKRKKRKRKKKKER 


